Reg . No . NPCITY/ 236/2015- 17 
Published on 5th May 2016. 


Hin 


TISM 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक १८ ] गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ -मे ४, २०१६ / वैशाख ८-१४ , शके १९३८ [ पृष्ठे १७ , किंमत : रुपये ३०.०० 

___ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


भाग 


भाग 


- 


१- ४ 


करण्यात 


ब 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ ., केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


पृष्ठे 
नाही. | भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 

नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
१- १७ 

लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४१७ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक अका - आस्था - १ -सीआर- ४७ - १३- कावि -११३० - २०१६ . 

महाराष्ट्र शासन राजकीस सेवा विभागाच्या दिनांक १६-१- १९५८ च्या शासन निर्णय क्र . पी - १३- बी आणि दिनांक ६-८ - १९५८ च्या समक्रमांकाच्या 
शासन निर्णयानुसार , मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , डॉ . विजय सुर्यवंशी, जिल्हाधिकारी , गोंदिया , सन २०१६ वर्षाकरिता गोंदिया 
जिल्ह्याला खालीलप्रमाणे स्थानिक सुट्या जाहीर करीत आहे . 


अनुसूची 
दिनांक 


अ . क्र . 


सणाचे नाव 


दिवस 


स्थानिक सुट्ट्याचे क्षेत्र 


( ४ ) 


(५) 


(१) 
१ 


( २) 
अक्षय तृतीया 


९ मे , २०१६ 


सोमवार 


संपूर्ण गोंदिया जिल्हा 


ना .- एक - १ ( १३२२) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २८-मे ४ , २०१६/ वैशाख ८-१४ , शके १९३८ 


अनुसूची. - चालू 


و 


به 


- " 


२ पितृमोक्ष अमावश्या ३० सप्टेंबर, २०१६ शुक्रवार 

३ नरक चतुर्दशी (दिवाळी ) २९ ऑक्टोबर , २०१६ शनिवार - 
हा आदेश गोंदिया जिल्ह्यातील दिवाणी व फौजदारी न्यायालय आणि अधिकोष (बँक) यांना लागू होणार नाही . 


سه 


यालय 


गोंदिया : 


डॉ . विजय सुर्यवंशी, 


दिनांक १२ एप्रिल २०१६ . 


जिल्हाधिकारी, गोंदिया . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४१८ . 


उपविभागीय अधिकारी , यांजकडून 


क्रमांक उविअगों - अका- प्रस्तु - १- कावि - ४४९ - २०१६. 


ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, गोंदिया यांस असे वाटते की , यासोबतच्या अनुसूचीतील स्तंभ ( १ ) ते ( ४ ) मध्ये ज्याचा तपशील नमुद करण्यात आला 


आहे अशी जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) उक्त जमिनीसमोर उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट 
करण्यात आलेल्या “ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” हे सार्वजनिक हक्क आराजी ० .२५ हे . आर क्षेत्रापुरते संपुष्टात आणणे आवश्यक आहे ; 


त्याअर्थी, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी असलेल्या जमिनीचे हक्क संपुष्टात आणणे आवश्यक आहे . याबद्दल गोंदिया जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी यांची 
खात्री होईल तर, अशा अर्थाची एक अंतिम अधिसूचना “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात ” लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल . 


उक्त जमिनीचा उक्त अनुसूचित नमूद करण्यात आलेले उपक्रम उक्त जमिनीच्या तपशिलासमोर उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ७) मध्ये विनिर्दिष्ट 


करण्यात आलेल्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळात पाहण्याकरिता उपलब्ध आहे . ज्या कोणाला काही हरकत घ्यावयाची असेल त्यांनी या अधिसूचनेच्या 


प्रसिद्धीपासून ९० दिवसांचे आत खालील सही करणा- या अधिका -याकडे दाखल कराव्यात . 


अनुसूची 


रा . मा . क्र . ०१- एलएनडी-११ -२०१५- १६, मौजा कामठा, ता . व जि . गोंदिया . 


क्षेत्र 


हक्क 


रस्त्याचे नाव 


कार्यालयाचे नाव 


जिल्हा, तालुका, गट क्रमांक 

गाव 


ज्या कामासाठी हक्क 
संपुष्टात आणणे आवश्यक 

आहे ते प्रयोजन 


हे . आर 
०६३ पैकी 
०२५ 


सरकार 


गोंदिया , 
गोंदिया , 
कामठा 


पांदन रस्ता 


शासकीय क्रिडा संकुल 
बांधकामाकरिता रस्त्याचे 
हक्क संपुष्टात आणणे. 


उपविभागीय अधिकारी 
गोंदिया . 


८५३ 


गोंदिया : 
दिनांक २५ एप्रिल २०१६ . 


के . एन . के . राव, 
उपविभागीय अधिकारी, 

गोंदिया . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २८- मे ४ , २०१६/ वैशाख ८- १४ , शके १९३८ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४१९ . 


जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्या-२- अका दंडा- सं .क्र . २५- कावि - ५३६- २०१६. 

ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , गडचिरोली यांनी त्यांचे कार्यालयीन पत्र क्रमांक डी - २४ - ७- कलम ३७ ( १ ) ( ३)-२०१६- १०३३, दिनांक ४- ४- २०१६ अन्वये 
गडचिरोली जिल्ह्यात दिनांक ८- ४ -२०१६ राजी गुढीपाडवा व दिनांक १४-४- २०१६ रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती तसेच दिनांक १५-४- २०१६ रोजी 
नामनवमी साजरी करण्यांत येत आहे . तसेच जिल्ह्यात पोलीस भरती सुरु असून जिल्ह्यात विविध सामाजिक संघटना, राजकीय पक्षातर्फे आपल्या मागण्या 
पुर्ण करण्यासाठी तसेच शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी धरणे , मोर्चे, आंदोलने , उपोषणे, करण्यात येतात . सदर धरणे मोर्चे, आंदोलन करित मोठ्या प्रमाणात 
लोक एकत्र येऊन गर्दी करतात , याच गर्दीचा गैरफायदा घेऊन नक्षल घातपाती कारवाया करु शकतात अशी गोपनीय माहिती आय . बी . एस . आय . डी . 
यांचेकडून मिळाली असल्याने दिनांक ५ - ४- २०१६ चे ००. ०१ ते दिनांक १९- ४ - २०१६ चे २४. ०० वा . पर्यंत कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राहण्याच्या दृष्टीने 
संपुर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात मु . पो . अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) लागू होणेस विनंती केलेली आहे ; 

त्याअर्थी, सदर कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राहण्याच्या दृष्टीने विवक्षित कृतींना मनाई करणे व अव्यवस्थेला प्रतिबंध करणे आवश्यक 
आहे . करिता मी , जिल्हादंडाधिकारी, गडचिरोली , मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ( ३ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून खालील गोष्टींना मनाई करीत आहे . 


१ . कोणतीही व्यक्ती दिनांक ५- ४-२०१६ चे ०० .०१ ते दिनांक १९ - ४-२०१६ चे २४.०० वा . पावेतो खालील कृत्य करणार नाही. 

( अ) शस्त्र , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे, बंदूका, सुरे , काठ्या किंवा लाठ्या किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल , अशी इतर 
कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 
( ब ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्र सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे , जमा करणे किंवा तयार करणे . 


( ड ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताच्या किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 


( ई ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे . 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितमत्ता यांस धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये उलथवून टाकण्याची 
प्रवृत्ती दिसून येत असेल , अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे , अगर सोंग आणणे आणि अशी चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणताही 
जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे त्याचे प्रदर्शन करणे किंवा त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 


२ . उपविभागीय दंडाधिकारी , कार्यकारी दंडाधिकारी अथवा संबंधीत पोलीस स्टेशन अधिकारी ( जे शक्य असेल ते ) यांचे पूर्व परवानगी शिवाय 
कोणीही मिरवणूक काढू नये, पाच इसम किंवा त्यापेक्षा जास्त इसम सार्वजनिक जागेत , सार्वजनिक रस्त्यवर किंवा सार्वजनिक चावडीवर दिनांक ५- ४- २०१६ 
चे ०० .०१ ते दिनांक १९- ४ - २०१६ चे २४ .०० वाजे पावेतो जमा होणार नाहीत किंवा कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करणार नाही . उपरोक्त आदेश दिनांक 
५ - ४- २०१६ चे ०० .०१ ते दिनांक १९ - ४- २०१६ चे २४. ०० वाजे पावेतो संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्याच्या क्षेत्राकरिता लागू राहतील . 


३. ( अ) सदर ओदशाच्या प्रति उपविभागीय दंडाधिकारी , गडचिरोजी/ चामोर्शी/ देसाईगंज / कुरखेडा/ एटापल्ली/ अहेरी, कार्यकारी दंडाधिकारी ( सर्व), संवर्ग 
विकास अधिकारी ( सर्व) , नगर परिषद , गडचिरोली/ देसाईगंज , पोलीस स्टेशन अधिकारी ( सर्व) यांचे नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिद्ध करावे . 


( ब ) सदर आदेश सहज दिसण्याजोग्या जागी लावावा . 


( क ) सदर आदेशास मुनादी द्वारे , ध्वनीक्षेपणाद्वारे , नगारा वाजवून प्रसिद्धी देण्यात यावी . 


( ड ) सदर आदेश कर्तव्यावरील शासकीय कर्मचारी यांना लागू होणार नाही . 


( इ ) सदर आदेशाची कलम २ प्रेतयात्रा , धार्मिक समारंभ व लग्न कार्याकरिता लागू होणार नाही . 


आज दिनांक ५ -४ - २०१६ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात आले. सदर आदेशाची प्रसिद्धी मराठीमधून करण्यात यावी . 


गडचिरोली : 
दिनांक ५ एप्रिल २०१६ . 


रणजित कुमार , 
जिल्हादंडाधिकारी , गडचिरोली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २८ -मे ४ , २०१६/ वैशाख ८-१४ , शके १९३८ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४२० . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


आदेश 


न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , समुद्रपुर ह्यांना दिनांक ४ डिसेंबर २०१५ ते 
७ डिसेंबर २०१५ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

श्री . सु . कृ . फोकमारे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , समुद्रपुर ह्यांनी उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, समुद्रपुर ह्यांचे न्यायालयाचे काम 
पाहिले. 


क्रमांक १०८ - बी -२- १- २००२. 

श्रीमती रि . न . मर्क , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , वर्धा ह्यांची दिनांक १३ जानेवारी २०१६ ते 
१५ जानेवारी २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती रो . नि . बंसल, ३ रे सह दिवाणी नयायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा ह्या वरिल कालावधीत त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा ह्यांचे न्यायालयाचे काम 
पाहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ - ब चे टिप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ज्यो . वा . गायकवाड , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , समुद्रपुर या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
कार्यरत राहीले असते . 
दिनांक १४ जानेवारी २०१६. 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चे नियम ३९ ब चे टिप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती रि . न . मर्क , ह्या वरिल कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत 
राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४२३ . 


आदेश 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४२१ . 


आदेश 


क्रमांक ११३ - बी - २- १- २००२. 


क्रमांक १२४ - बी - २- १ - २००२. 

श्री . म . र . पुरवार, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा 
ह्यांचा दिनांक २० जानेवारी २०१६ ते २२ जानेवारी २०१६ पर्यंत एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा ही दिनांक १९ जानेवारी २०१६ चे का . वे.नं . ते 
२५ जानेवारी २०१६ चे का . वे. पु . पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . अ. मु . चांदेकर, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
वर्धा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे काम 
सांभाळून जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वर्धा ह्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 


श्रीमती अं . शे . खडसे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहा. सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा ह्यांची दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५ ते ६ डिसेंबर २०१५ 
पर्यंत एकूण ७ दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . म . र . पुरवार , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा ह्यांनी उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचेन्यायालयाचे काम 
सांभाळून तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व सहा . सत्र न्यायाधीश , वर्धा ह्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहिले . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ - ब चे टिप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . म . र. पुरवार , हे वरिल कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ ब चे टिप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती अं . शे. खडसे , ह्या वरिल 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व 
सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत 
राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ४२४ . 


आदेश 


क्रमांक १२५- बी - २ - १- २००२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४२२ . 


आदेश 


श्री . दि . श. दाभाडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पुलगाव ह्यांचा दिनांक १४ जानेवारी २०१६ 
ते दिनांक १६ जानेवारी २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा ही 
दिनांक १३ जानेवारी २०१६ चे का . वे.नं . ते १७ जानेवारी २०१६ चे 
का . वे.पु. पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


क्रमांक ११४ - बी - २- १ - २००२. 


श्री . ज्यो . वा . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २८-मे ४, २०१६/ वैशाख ८-१४, शके १९३८ 


अनुसूची – चालू 


श्री . शे . रा . तोतला, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, पुलगांव हे 
वरिल कालावधीत त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पुलगांव 
ह्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


( १ ) 


( २ ) 


(४ ) 


(५ ) 


२१- १२- २०१५ ते 
२७- १२- २०१५ 


२१ -१२- २०१५ ते 
२७- १२- २०१५ 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चे नियम ३९- ब चे टिप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दि . शं. दाभाडे, हे वरिल कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, पुलगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
कार्यरत राहीले असते . 


- 


- - 


२१-१२- २०१५ ते 
२७- १२ - २०१५ 


- 


- - 


२१- १२- २०१५ ते 
२७- १२- २०१५ 


वर्धा : 
दिनांक १८ जानेवारी २०१६ . 


संध्या द्वा . रायकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

वर्धा. 


२१- १२- २०१५ ते 
२७- १२- २०१५ 


८ मिस एम . एम . अलोणे , निरंक 

३ रे सह दि . न्या . क . स्तर , 

भंडारा 
९ मिस आर . व्ही . डफरे, निरंक 

दि . न्या . क . स्तर , 

मोहाडी 
१० श्री . ए. डी . मारगोडे, निरंक 

सह दि . न्या . क . स्तर , 

मोहाडी 
११ श्री . व्ही . के . उमाळे , निरंक 

दि . न्या . क . स्तर , 

तुमसर 
१२ श्री . डी . बी . पतंगे , निरंक 

सह दि . न्या . क . स्तर , 

तुमसर 
१३ श्री . यु. व्ही . जोशी , निरंक 

दि . न्या . क . स्तर , 

पवनी 
१४ श्री . एस . एस. सय्यद , निरंक 

सह दि . न्या . क . स्तर , 

पवनी 
१५ श्री . एम . व्ही . बुराडे, निरंक 

दि . न्या . क . स्तर , 

साकोली 
१६ श्री . पी . एन . आवळे , निरंक 

दि . न्या . क . स्तर , 

लाखनी 
१७ श्री . एस . ए. बजाज , निरंक 

दि . न्या . क . स्तर , 
लाखांदूर 


२१ - १२ - २०१५ ते 
२७- १२- २०१५ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४२५ . 


आदेश 


२१- १२- २०१५ ते 
२७- १२- २०१५ 


क्रमांक बी - ८ ( १ )-०४- १९९४ भाग - ४ , भंडारा - २०१६. 


। बुराड , 


२१ -१२- २०१५ ते 
२७- १२ - २०१५ 


हिवाळी रजा दिनांक २१ डिसेंबर २०१५ ते दिनांक २७ डिसेंबर २०१५ 
या कालावधीमधील भंडारा न्यायीक जिल्ह्यातील खालील न्यायीक अधिकारी 
यांनी हिवाळी रजेचा लाभ घेतल्याचा कालावधी स्तंभ क्र . ( ३ ) आणि लाभ 
न घेतल्याचा कालावधी स्तंभ क्र . (४ ) मध्ये दर्शविण्यात आलेला आहे . 


२१- १२ - २०१५ ते 
२७ -१२- २०१५ 


- - 


शेरा 


२१-१२- २०१५ ते - 
२७- १२- २०१५ 


लाभ न घेतलेल्या 
हिवाळी रजेचा 
कालावधी 


दिनांक ५ जानेवारी २०१६ . 


२१ - १२- २०१५ ते 
२७- १२- २०१५ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४२६ . 


२१ -१२ - २०१५ ते 
२७- १२- २०१५ 


आदेश 


२१-१२- २०१५ ते 
२७- १२- २०१५ 


अनुसूची 
अ . न्यायीक अधिका -यांचे हिवाळी रजेचा 
क्र . नांव व पदनाम | लाभ घेतलेला 

कालावधी 
(१ ) (२) 

( ३ ) 
१ श्री . एस . आर . शर्मा निरंक 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , 

भंडारा 
२ श्री . एच . बी . गायकवाड निरंक 

जिल्हा न्यायाधीश -२ , 

भंडारा 
३ श्री . व्ही . जी . धांडे निरंक 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश- १, 

भंडारा 
४ श्री . एम . एस . लोणे निरंक 

दि . न्या . व . स्तर , 

भंडारा 
५ मिस श्रृती आर. शर्मा २१-१२- २०१५ ते 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी , २७- १२- २०१५ 
भंडारा 
सौ . आर. डी . पतंगे -इंगळे निरंक 
सह दि . न्या . क . स्तर , 

भंडारा 
७ मिस बी . ए. कडुस्कर , निरंक 

२ रे सह दि . न्या . क . स्तर, 

भंडारा 
ना .- एक -२ ( १३२२ ). 


२१- १२ - २०१५ ते 
२७ -१२- २०१५ 


क्रमांक बी -२( १)- ३२- २०१४. 

श्री . एम . एस . लोणे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भंडारा , यांची 
३ दिवस अर्जित रजा दिनांक १४ जानेवारी २०१६ ते दिनांक १६ जानेवारी 
२०१६ पर्यंत , तसेच रजेच्या पुढे रविवार दिनांक १७ जानेवारी २०१६ व 
सोबत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी दिनांक १३ जानेवारी २०१६ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८ जानेवारी २०१६ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत , मंजूर करण्यात येत आहे . 


- - - 


- 


- 


- 


अर्जदाराचे पद रिक्त राहील . 


२१-१२- २०१५ ते 
२७ - १२ -२०१५ 


२१-१२- २०१५ ते 
२७ - १२ - २०१५ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २ ) 
( बी ) टीप- २ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . एम . एस . लोणे , 
हे जर दिनांक १४ -१- २०१६ ते दिनांक १६- १- २०१६ या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भंडारा , या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


प 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २८-मे ४ , २०१६/ वैशाख ८- १४ , शके १९३८ 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एम . एस. लोणे , हे दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भंडारा या पदावर स्थानापन्न होतील . 


सौ . आर . डी . पतंगे- इंगळे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भंडारा , ह्या स्वतःचे पदाचे काम सांभाळून श्री . एम . एस . लोणे , यांच्या 
वरील रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भंडारा या 
पदाचे अतिरिक्त कार्यभार धारण करतील . 


हे जर दिनांक १४ जानेवारी २०१६ ते दिनांक १६ जानेवारी २०१६ या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
साकोली, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
__ रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एम . व्ही . बुराडे, हे दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , साकोली या पदावर स्थानापन्न होतील . 

श्री . पी . एन . आवळे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लाखनी, हे 
स्वतःचे पदाचे काम सांभाळून श्री . एम . व्ही . बुराडे, यांच्या वरील रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , साकोली या पदाचे अतिरिक्त 
कार्यभार धारण करतील . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ४२७ . 


आदेश 


क्रमांक बी - २( १० )- ३३ -२०१३. 


भंडारा : 
दिनांक १३ जानेवारी २०१६ . 


जी . जे . अकर्ते, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

भंडारा. 


मिस बी . ए. कडुस्कर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भंडारा , यांची ३ दिवस अर्जित रजा दिनांक १४ जानेवारी २०१६ ते 
दिनांक १६ जानेवारी २०१६ पर्यंत , तसेच रजेच्या पुढे रविवार 
दिनांक १७ जानेवारी २०१६ व सोबत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
दिनांक १३ जानेवारी २०१६ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१८ जानेवारी २०१६ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत , मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४२९ . 


आदेश 


अर्जदाराचे पद रिक्त राहील . 


क्रमांक सहा अधी.( आस्था)-५८-२०१६. 

श्री . एल . एस . पाढेन , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, बल्लारपुर यांना दिनांक १९- १- २०१६ ते 
२२ -१ - २०१६ पर्यंत एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा तसेच 
दिनांक १८ - १ -२०१६ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २३- १- २०१६ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २ ) 
( बी ) टीप - २ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , मिस बी . ए. कडुस्कर , 

ह्या जर दिनांक १४ जानेवारी २०१६ ते दिनांक १६ जानेवारी २०१६ या 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , भंडारा, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
असत्या . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर मिस बी . ए . कडुस्कर, ह्या २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , भंडारा या पदावर स्थानापन्न 
होतील. 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एल . एस . पाढेन , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, बल्लारपुर हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


मिस एम . एम . अलोणे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भंडारा , ह्या स्वतःचे पदाचे काम सांभाळून मिस बी . ए. कडुस्कर, यांच्या 
वरील रजेच्या कालावधीत २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भंडारा या पदाचे अतिरिक्त कार्यभार धारण करतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एल . एस . 
पाढेन , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . 
श्रेणी, बल्हारपुर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , 
बल्लारपुर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . एल .एस . पाढेन , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ), चंद्रपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४२८ . 


आदेश 


क्रमांक बी -२( १४ )- ३४ - २०१३. 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ४३० . 


आदेश 


श्री . एम . व्ही . बुराडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , साकोली , 
यांची ३ दिवस अर्जित रजा दिनांक १४ जानेवारी २०१६ ते दिनांक १६ 
जानेवारी २०१६ पर्यंत , तसेच रजेच्या पुढे रविवार दिनांक १७ जानेवारी 
२०१६ व सोबत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी दिनांक १३ जानेवारी 
२०१६ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८ जानेवारी २०१६ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत , मंजूर करण्यात येत आहे . 

अर्जदाराचे पद रिक्त राहील . 


क्रमांक सहा अधी.( आस्था )- ५९ -२०१६ . 

श्रीमती मो . इ . आरलँड, जिल्हा न्यायाधीश - ३ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपुर यांना दिनांक ११ जानेवारी २०१६ ते दिनांक १३ 
जानेवारी २०१६ पर्यंत ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा तसेच दिनांक १४ 
जानेवारी २०१६ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) 
( बी ) टीप- २ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . एम . व्ही . बुराडे , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २८- मे ४ , २०१६/ वैशाख ८-१४ , शके १९३८ 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती मो . इ . आरलॅड , जिल्हा 
न्यायाधीश-३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंद्रपूर ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती मो . इ . 
आरलॅड , जिल्हा न्यायाधीश- ३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंद्रपूर 
ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच 
पदावर कायम राहील्या असत्या . 


ते दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा 
तसेच दिनांक २७ जानेवारी २०१६ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३ 
फेब्रुवारी २०१६ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . भा . भा . शेळके , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम २९ ( ब ) खालील 
तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . भा . भा . शेळके , सह 
दिवाण न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर 
हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
कायम राहीले असते . 

सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायादंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, 
चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार, श्री . भा . भा शेळके , हे त्यांचे कामावर 
रूजू होईपर्यंत ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


जिल्हा न्यायाधीश - ३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती मो . इ. आरलॅड ह्या त्यांचे कामावर रूजू 
होईपर्यंत जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 


दिनांक १४ जानेवारी २०१६ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४३१ . 


आदेश 


चंद्रपूर : 
दिनांक २२ जानेवारी २०१६ . 


( अवाच्य ), 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

चंद्रपूर . 


क्रमांक सहा अधी.( आस्था )- ८३ - २०१६ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४३३ . 


आदेश 


श्री . ए. व्ही . कुळकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर यांना दिनांक 
२७ जानेवारी २०१६ ते दिनांक ३० जानेवारी २०१६ पर्यंत एकूण चार 
दिवसाची अर्जित रजा (दिनांक २६ जानेवारी २०१६ प्रजासत्ताक दिन व 
दिनांक ३१ जानेवारी २०१६ रविवार सुटी असल्यामुळे या सुटीच्या फायदयासह 
तसेच दिनाक २५ जानेवारी २०१६ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ 
फेब्रुवारी २०१६ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . ए. व्ही . कुळकर्णी, मुख्य न्यायदंडधिकारी, 
चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) खालील 
तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री .ए . व्ही .कुळकर्णीमुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर , ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 
___ मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , 
श्री . ए.व्ही .कुळकर्णी हे त्यांचे पदावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश 
( व. स्तर) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे कार्यभार 
ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक सहा अधी.( आस्था )- बी -४( १ )-२७ - २०१६ . 

निम्नस्वाक्षरीत अधिकारी हे दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ ते दिनांक १२ 
फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत एकूण ०५ दिवस मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
अर्जित रजेवर असल्यामुळे त्यांचे अनुपस्थितीत त्यांचे पदाचा व कार्यालयाचा 
कार्यभार दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१६ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
निम्नस्वाक्षरीत अधिकारी आपले कर्तव्यावर रुजू होईपर्यंत श्री . अ . म . 
पदवाड , जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , गडचिरोली 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

सुर्यकांत सो . शिंदे , 
गडचिरोली : 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक ११ जानेवारी २०१६ . 

गडचिरोली . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४३४ . 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 


दिनांक १९ जानेवारी २०१६ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४३२ . 


आदेश 


क्रमांक १२२२- बी - २- १- २००२ . – 

श्री . ज्यो . वा . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, समुद्रपूर ह्यांची दिनांक २८ डिसेंबर २०१५ 
ते ३० डिसेंबर २०१५ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा ही रजेच्या 
मागे दि . २६ डिसेंबर व २७ डिसेंबर २०१५ या सुट्टीच्या दिवसाला जोडून 
दिनांक २५ डिसेंबर २०१५ चे का . वे.नंतर ते ३१ डिसेंबर २०१५ चे 
का . वे.पु . पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 


क्रमांक सहा अधी.( आस्था )-९०- २०१६. 


श्री . भा . भा . शेळके , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांना दिनांक २८ जानेवारी २०१६ 


आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २८ -मे ४ , २०१६/ वैशाख ८- १४ , शके १९३८ 


श्री . वि . म . मानखैर , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , समुद्रपूर हे वरिल कालावधीत त्यांचे स्वतःचे 
न्यायालयाचे काम सांभाळून दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, समुद्रपूर ह्यांचे न्यायालयाने काम पाहतील . 


मुख्यालय सोडण्याची परवानगी दिनांक १६ डिसेंबर २०१५ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २१ डिसेंबर २०१५ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत , मंजूर 
करण्यात आलेल्या अर्जित रजेला जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


अर्जदाराचे पद रिक्त होते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९- ब चे टिप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ज्यो . वा . गायकवाड , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , समुद्रपूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
कार्यरत राहीले असते. 


दिनांक २२ डिसेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २ ) 
( बी ) टीप - २ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . यु . व्ही . जोशी, 
हे जर दिनांक २० डिसेंबर २०१५ ते दिनांक २१ डिसेंबर २०१५ या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पवनी , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . यु. व्ही . जोशी हे दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पवनी या पदावर स्थानापन्न झाले . 

श्री . एस . एस. सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पवनी, 
यांनी स्वतःचे पदाचे काम सांभाळून श्री . यु. व्ही . जोशी , यांच्या वरील 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पवनी , या पदाचे 
अतिरिक्त कार्यभार धारण केले होते . 

एच . बी . गायकवाड , 
भंडारा : 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१५ . 

भंडारा . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ४३५ . 


आदेश 


क्रमांक १२२५- बी -२- १- २००२. 

श्री . ध . ल . निकम , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वर्धा ह्यांची दिनांक २८ 
डिसेंबर २०१५ ते १ जानेवारी २०१६ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा 
ही रजेच्या मागे दिनांक २४ डिसेंबर २०१५ ते २८ डिसेंबर २०१५ पर्यंत 
सुट्टीच्या दिवसाला जोडून दिनांक २३ डिसेंबर २०१५ चे का . वे. नंतर ते 
२ जानेवारी २०१५ चे का . वे. पुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यांत येत आहे . 
__ श्री . ध . य . काळे, सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, तथा अति . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वर्धा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचे 
न्यायालयाचे काम सांभाळून मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वर्धा ह्यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४३७ . 

आदेश 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ - ब चे टिप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ध . ल . निकम , हे वरील कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वर्धा या पदावर स्थानापन्न । 
म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था )-९३-२०१६. 

श्री . व्ही . एस . खोत , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर यांना दिनांक २७ जानेवारी २०१६ ते 
दिनांक ३० जानेवारी २०१६ पर्यंत एकूण चार दिवसाची अर्जित रजा 
( दिनांक ३१ जानेवारी २०१६ रविवार या सुटीच्या फायद्यासह ) तसेच 
दिनांक २६ जानेवारी २०१६ ला ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम आटोपल्यानंतर 
ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०१६ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . व्ही . एस . खोत , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( व. स्तर ), चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९( ब ) खालील 
तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . एस . खोत , सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ), चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 

सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . व्ही . एस . खोत , हे त्यांचे पदावर 
रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ), चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 


अ . मु . चांदेकर , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 


वर्धा : 


दिनांक २३ डिसेंबर २०१५ . 


वर्धा. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४३६ . 


आदेश 


क्रमांक - बी -२-( १३ )- ८७९ - २०१३ भंडारा . 

श्री . यु . व्ही . जोशी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पवनी यांची 
२ दिवस वाढीव अर्जित रजा दिनांक २० डिसेंबर २०१५ ते 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत व सोबत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
दिनांक २० डिसेंबर २०१५ ते दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ चे कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत , ही कार्यालयीन आदेश क . बी - २( १३ )-८४२- २०१३, दिनांक 
१६ डिसेंबर २०१५ अन्वये दिनांक १७ डिसेंबर २०१५ ते दिनांक १९ 
डिसेंबर २०१५ व रजेच्या पुढे रविवार दिनांक २० डिसेंबर २०१५ व सोबत 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ४३८ . 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी. ( आस्था )-९४ - २०१६. 
श्री . एल . एस . पाढेन , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २८- मे ४ , २०१६/ वैशाख ८-१४ , शके १९३८ 


( ४ ) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात 

यावा . 


( ५) आपले पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास 

मनाई करण्यात येत आहे . 


न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, बल्लारपूर यांना दिनांक २८ जानेवारी 
२०१६ ते ३० जानेवारी २०१६ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 
तसेच दिनांक २७ जानेवारी २०१६ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३१ 
जानेवारी २०१६ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एल . एस . पाढेन , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९( ब ) खालील 
तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एल . एस . पाढेन , 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . श्रेणी, बल्लारपूर 
हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
कायम राहीले असते . 


( ६ ) प्रस्तुत प्राधिकृत वसुली अधिका - यांची बदली/ सेवानिवृत्ती/ मृत्यू झाल्यास 

प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टांत येतील अथवा बँक 
व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास 
प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 


( ७) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचे 

निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


अधिका-यांचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 


१ 


श्री . महादेव वि . राऊत सरव्यवस्थापक वसुली 

अधिकारी 


नागपूर , 
अमरावती जिल्हा 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, 
बल्लारपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . एल . एस . पाढेन , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत दिनांक २८ जानेवारी २०१६ व २९ जानेवारी 
२०१६ चा कार्यभार ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) चंद्रपूर 
यांचेकडे आणि दिनांक ३० जानेवारी २०१६ चा कार्यभार ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर), चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

( अवाच्य ), 
चंद्रपूर : 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक २७ जानेवारी २०१६ . 

चंद्रपूर . 


२ 


श्री . नरेंद्र कुमार बॅनर्जी सहाय्यक वसुली 

सरव्यवस्थापक अधिकारी 


३ 


सौ . प्रगती बन्सुले 


शाखा 


वसुली 
अधिकारी 


व्यवस्थापक 


४ 


श्री . संजय डोनोडे 


अधिकारी 


वसुली 
अधिकारी 


هما 


५ श्री . सरबानी कोले 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ४३९ . 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 

यांजकडून 


अधिकारी 


वसुली 
अधिकारी 


६ 


अधिकारी 


श्री . वैभव कोमल 
तकलाते 


वसुली 
अधिकारी 


आदेश 


क्रमांक ना . बँका - डी -४ - का . क .- १५६-निर्मल अर्बन बँक -१२- २०१६. 


वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची 
कार्यवाही करावी . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . 
खंडागळे , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या अधिसूचने अन्वये निर्मल अर्बन को - ऑप . बँक लि ., नागपूर 
बँकेच्या खालील अनुसूचीत दर्शविलेल्या अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली 
वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुली बाबत करावयाच्या 
कार्यवाही पुरती कलम १५६ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ मधील नियम १०७ खालील अटीस अधिन राहून दि . ३० - ११ - २०१६ 
पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४४० . 


आदेश 


अटी : 
( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 

चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . 


क्रमांक ना . बँका- डी - ४- का . क .- १५६-शिक्षक सह . बँक -१३- २०१६. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . 
खंडागळे , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या अधिसूचनेअन्वयेशिक्षक सहकारी बँक लि ., नागपूर बँकेच्या 
खालील अधिका- यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम 
१०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमल 
बजावणी व कर्ज वसुली बाबत करावयाच्या कार्यवाही पुरती कलम १५६ 
अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १०७ खालील 
अटीस अधिन राहून दि . ३० नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत 
आहे . 


( २) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये वसुली दाखल्यांची 

अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


( ३ ) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर 

करावी . 
ना .-एक-३ (१३२२ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २८-मे ४ , २०१६/ वैशाख ८-१४ , शके १९३८ 


अटी : 
( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 

चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . 


( २ ) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये वसुली दाखल्यांची 

अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर 

करावी . 


( ४ ) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात 

यावा . 


( ५ ) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास 

मनाई करण्यात येत आहे . 
( ६ ) प्रस्तुत प्राधिकृत वसुली अधिका -यांची बदली/ सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास 

प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टांत येतील अथवा बँक 
व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास 
प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 


( ७ ) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचे 

निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


अधिका -यांचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 


(१) 


(२) 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४४१ . 
विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक विसनिना - अर्थ- ३- क . १५६-विवअ- ४३- २०१६. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक - १०७ आणि महाराष्ट्र 
शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाचे आदेश क्रमांक सीएसएल- १४९३ 
११६२- सीआर- ४७- १५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , प्रवीण वानखेडे, विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नागपूर विभाग , नागपूर या आदेशान्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचेनियम , १९६१ अंतर्गत नियम क्र . १०७ मधील अधिकार ( उपनियम 
( ८ ), ( १४), ( १६), ( १९ ), ( २१ ), ( २२), ( २३ ) वगळून ) श्री कन्यका नागरी 
सहकारी बँक लि ., चंद्रपूर या बँकेच्या खालील नमूद अधिकारी यांना 
थकित कर्ज वसुलीची कार्यवाही करण्याकरीता नागपूर विभागाचे अंतर्गत 
नागपूर , वर्धा, भंडारा , गोंदिया , चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्हा कार्यक्षेत्राचे 
मर्यादेत याद्वारे अधिकार प्रदान करीत आहे . तसेच , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १)( अ)( ब)( क ) नुसार विशेष 
वसुली अधिकारी म्हणून खालील अधिका- यास पुढील अटींना अधिन 
राहून प्राधिकृत करीत आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . विशेष वसुली हुद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 

अधिका -यांचे नाव 
( २) 

(३ ) (४ ) ( ५ ) 
१ श्री . आनंद विनोद 

विशेष वसुली बँकेचे कार्यक्षेत्र 
रेभ्भोटकर 

व्यवस्थापक अधिकारी करीता 
२ श्री . किशोर उद्धवराव व्यवस्थापक विशेष वसुली 
गोलीवार 

अधिकारी 
श्री . नारायण रामचंद्र व्यवस्थापक विशेष वसुली 
पद्मावार 

अधिकारी 
४ श्री . सुनिल प्रभाकर सहा . कर्जवसुली विशेष वसुली 
नाईक 

अधिकारी अधिकारी 
५ श्री . रविंद्र सुधाकरराव सहा. कर्जवसुली विशेष वसुली 

ताटपल्लीवार अधिकारी अधिकारी 
६ श्री . चंद्रकांत मनोहर । शाखा विशेष वसुली 
बोटूवार 

व्यवस्थापक अधिकारी 
७ श्री . संदिप दिनकर 

विशेष वसुली 
देवईकर 

व्यवस्थापक अधिकारी 
८ श्री . सुमेध भास्कर सहाय्यक विशेष वसुली 
सरूरकर 

लेखपाल अधिकारी 
९ श्री . अजय गजाननराव व्यवस्थापक विशेष वसुली 
बच्चुवार 

अधिकारी 
१० श्री . किशोर वासुदेव शाखा विशेष वसुली 
जोशी 

अधिकारी 
११ श्री . संजीव चंद्रशेखर शाखा विशेष वसुली 

व्यवस्थापक अधिकारी 
१२ श्री . मनोहर मारोतराव शाखा विशेष वसुली 
धकाते 

व्यवस्थापक अधिकारी 


शाखा 


१ 


श्री . दिनेश दा . लोखंडे उप वसुली 

महाव्यवस्थापक अधिकारी 


नागपूर , 
चंद्रपूर , वर्धा, 
यवतमाळ , 
भंडारा व 
गडचिरोली 


२ 


श्री . विवेक कृ . बापट व्यवस्थापक 


वसुली 
अधिकारी 


३ 


३ 


प्रदिप प . दिक्षीत 


मुख्य कार्यकारी वसुली 
अधिकारी अधिकारी 


४ 


श्री . उपेंद्र स . पोकळी महाव्यवस्थापक वसुली 

अधिकारी 


५ 


श्री . मोहन गायकी 


व्यवस्थापक 


वसुली 
अधिकारी 


शाखा 


६ 


श्री . गजेंद्र जाधव 


सहाय्यक 


वसुली 
अधिकारी 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची 
कार्यवाही करावी . 


व्यवस्थापक 


बुरले 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
पुणे : 

अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
दिनांक १ जानेवारी २०१६ . सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २८ -मे ४, २०१६ / वैशाख ८-१४ , शके १९३८ 


११ 


(१) 
१३ 


अनुसूची - चालू 
(३) (४) (५) 

विशेष वसुली - ” – 


शाखा 


व्यवस्थापक 


१४ 


सहाय्यक 


(२) 
सौ . श्रद्धा श्रीकांत 
दापके 
कु . भारती विलास 
माडुरवार 
श्री . रमेश नारायण 
कंचर्लावार 
श्री . मुकुंद लक्ष्मीकांत 
अवताडे 


व्यवस्थापक 


भुस्वामी शेतक-यास नुकसान भरपाई पुर्णपणे किंवा काही अंशी 
मिळालेली नाही अशा प्रकरणी संबंधित विभागाकडून आवश्यक ती 

माहिती घेऊन भरपाईच्या रकमेतून वसुली करावी . 
( ७) वसुली अधिका- याने वसुल केलेली रक्कम तीन दिवसांच्या आंत 

बँकेच्या खात्यात जमा केली पाहिजे . 
( ८ ) वसुली अधिकारी यांचेकडे स्वतंत्र दिलेली वसुली प्रकरणे , वसुल 

करावयाची रक्कम व प्रकरणात केलेली वसुली यासंबंधी मासिक 
अहवाल वसुली अधिकारी निहाय दर महिन्याचे ५ तारखेच्या आंत 

सादर करावा . 
( ९ ) सरचार्ज वसुलीची भरणा शासकीय कोषागारात तात्काळ करावा . 

सदरील आदेश आज दि . ०२/ ०१/ २०१६ रोजी निर्गमीत करण्यात येत 
आहेत . 


१५ 


शाखा 


व्यवस्थापक 


१६ 


सहाय्यक 


व्यवस्थापक 


१७ 


श्री . समिर भास्कर सहाय्यक 
तातावार 

लेखापाल 
श्री . अरविंद विश्वनाथ । सहाय्यक 
उके 

लेखापाल 


१८ 


नागपूर : 
दिनांक २ जानेवारी २०१६ . 


१९ 


विशेष वसुली 
अधिकारी 
विशेष वसुली 
अधिकारी 
विशेष वसुली 
अधिकारी 
विशेष वसुली 
अधिकारी 
विशेष वसुली 
अधिकारी 
विशेष वसुली 
अधिकारी 
विशेष वसुली 
अधिकारी 
विशेष वसुली 
अधिकारी 
विशेष वसुली 
अधिकारी 
विशेष वसुली 
अधिकारी 
विशेष वसुली 
अधिकारी 


२० 


श्री . प्रशांत रमण सहाय्यक 
देवगडे 

लेखापाल 
श्री . मनोज सुरेश सहाय्यक 
अदेंकीवार 

लेखापाल 
श्री . विवेक प्रभाकर सहाय्यक 
कळमकर 

लेखापाल 
श्री . जिवन दशरथ सहाय्यक 
तंगडपल्लीवार लेखापाल 
श्री . शिवशंकर किसन सहाय्यक 
डेकाटे 

लेखापाल 
श्री . मुकुंद लक्ष्मीकांत सहा . 
अवताडे 

व्यवस्थापक 


२१ 


२२ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४४२ . 

सुधारित अंतीम आदेश 
क्रमांक विसनि -नियमन - अवसायन- सुधारीत - अंतीमआदेश -१२८ - २०१६. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( १ )( क )( २)( ४ ) 
तसेच महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
अधिसूचना क्र . सीएसएल- १४९३- ११६२- सीआर - ४७/ १५ - सी / दि .०७- ०८ - १९९३ 
अन्वये निम्न स्वाक्षरीकारास प्राप्त अधिकारानुसार , भंडारा जिल्हा सहकारी 
कृषी व ग्रामिण बहुउद्देशिय विकास बँक मर्या., भंडारा र . नं . १०१ या 
बँकेचे समापन करण्यासंबंधाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 

चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . संजय क्षीरसागर , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , भंडारा यांची याद्वारे नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

सदई सुधारित अंतीम आदेश आज दि . ०६ जानेवारी २०१६ रोजी 
माझे सही व शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे . 


२४ 


नागपूर : 
दिनांक ६ जानेवारी २०१६ .. 


प्रवीण वानखेडे, 
विभागीय सहनिबंधक 
सहकारी संस्था , नागपूर . 


अटी व शर्ती : 
( १ ) या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर दिनांक ३१ / १२ / २०१६ 

या कालावधी पर्यंत मर्यादित राहील . 
( २) या आदेशान्वये ज्या बँकेच्या अधिकारी व्यक्तींना वसुलीचे अधिकार 

प्रदान करण्यात आले आहेत अशा अधिकारी व्यक्तींची बदली, निवृत्ती , 
राजीनामा , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द 

होतील . 
( ३ ) या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर संबंधितांनी अत्यंत 

जबाबदारीने करावा . ज्या तरतूदीचे अधिकार प्रदान करण्यात येत 
आहेत त्यांचे काटेकोरपणे पालन झाले पाहिजे . अधिका-याचे ह्या 
बाबतचे काम असमाधानकारक दिसून आल्यास किंवा दिलेल्या 
अधिकाराचा दुरुपयोग / गैरवापर होत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
प्रदान केलेले अधिकार केव्हाही काढून घेण्यात येतील व संबंधित 

अधिकारी प्रशासकीय कार्यवाहीस पात्र ठरेल . 
( ४ ) या आदेशान्वये दिलेले अधिकार काढून घेणे बाबत बँकेने विनंती 

केल्यास अधिकार काढून घेण्यात येईल . 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त , पुणे ह्यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . अर्थ/ 

सहकारी कर्ज वसुली/ धोरण / १९९८ दि . १७/३/ १९९८ मधील मार्गदर्शक 

सुचनांनुसार वसुलीची कार्यवाही करणे बंधनकारक राहील . 
( ६ ) शेतीच्या तारणावर सहकारी पत यंत्रणेमार्फत कर्ज घेतले आहे व 

अशी जमीन किंवा शेती शासनाने संपादित केली आहे . मात्र 


___ भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ४४३ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, यांजकडून 
वाचावे : ( १) महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे 

आदेश क्र . सीएसएल -१४९३ - ११६२ - सीआर - ४७- १५ - सी , 
दिनांक ७/ ८/ १९९३ . 
( २ ) अध्यक्ष, भंडारा जिल्हा ग्रामिण बिगर शेती व नागरी सहकारी 
पतसंस्थांचा संघ मर्या. भंडारा यांचे पत्र क्र . २७६/ १५ दिनांक 
१ / १२/ २०१५ चे पत्र . 

आदेश 
क्रमांक जिउनि - वि - २- वसुलीअधि - पतसंस्थांचा संघ- ३८४- २०१६. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ बाबत 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २८ -मे ४ , २०१६/ वैशाख ८-१४ , शके १९३८ 


अंतर्गत ठरावीक वसुलीची जप्ती अगर विक्री करण्यास मज्जाव 
केला आहे. अशा ठिकाणी वसुलीची जप्ती अगर लिलाव करू 
नये . 


( १० ) वसुली अधिका - यांने वसुल केलेली रक्कम तीन दिवसाच्या आत 

संस्थेच्या खात्यात जमा केली पाहिजे . 


वरील संदर्भ क्र . ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा 
वापर करून मी , संजय क्षीरसागर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था 
भंडारा , भंडारा जिल्हा ग्रामिण बिगर शेती व नागरी सहकारी पतसंस्थांचा 
संघ मर्या., भंडारा या संस्थेच्या खालील दर्शविलेल्या अधिका -यांना त्यांचे 
नावासमोर नमूद कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० चे कलम १५६ ( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१९६१ चे नियम क्र . २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम 
( ३ ) ( ५ ) ( ६) ( ७) (९ ) ( १० ) ( ११ ) ( अपसेट प्राईज कायम करणेची तरतुद 
वगळून ) ( १२) ( १३) (१४) ( १५ ) (१७) ( १८ ) व २० (विक्री कायम करण्याचे 
अधिकार वगळून ) नुसार संस्थेला प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी दिनांक ३१/ १२ / २०१६ पर्यंत थकीत कर्जवसुली करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 
अ . क्र . अधिकारी / शक्तीचा वापर कार्यक्षेत्र 

कर्मचा-यांचे नाव 


( ११ ) वसुली अधिकारी यांचे दिलेली वसुली प्रकरणे , वसुल करावयाची 

रक्कम व प्रकरणात केलेली वसुली यासंबंधी मासिक अहवाल दर 
महिन्याच्या आत ५ तारखेस सादर करावा . 


( १२ ) सरचार्जपोटी निर्धारीत केल्याप्रमाणे शासकीय कोषागारात येणे वेळोवेळी 

रक्कमांचा भरणा करून अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . 


वरिल आदेश मी आज दिनांक १२ जानेवारी २०१६ रोजी पारीत केला 


आहे . 


१ श्री . आनंद बाबुराव वसुली अधिकारी संस्थेच्या 
कुथे 

कार्यक्षेत्रापुरते 


भंडारा : 


संजय क्षीरसागर , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , भंडारा . 


दिनांक १२ जानेवारी २०१६ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . ४४४ . 


उपरोक्त प्रदान कलेले अधिकार खालील अटींना अधिन असेल . 
( १) या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करण्याचा कालावधी 

___ दिनांक ३१/ १२/ २०१६ पर्यंत मर्यादीत राहील . 
( २) या आदेशान्वये ज्या व्यक्तीला वसुलीचे अधिकार प्रदान करण्यात 

आले आहेत अशा व्यक्तीची बदली, नियुक्ती , मृत्यु झाल्यास प्रदान 
केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


क्रमांक जिउनिचं- विनिमय - नोंदणी- अधिसूचना- २१७८२- २०१५ . 


( ३ ) या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर संबंधितांनी अत्यंत 

जबाबदारीने करावा . ज्या तरतुदीचे अधिकार प्रदान करण्यात 
येत आहे . त्याचे काटेकोरपणे पालन झाले पाहिजे . दिलेल्या 
अधिकाराचा दुरूपयोग / गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास 
प्रदान केलेले अधिकार केव्हाही काढून घेण्यात येतील व संबंधीत 
अधिकारी प्रशासकीय कार्यवाहीस पात्र ठरेल . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , चंद्रपूर याद्वारे अधिसूचित करित 
आहेत की , अवर अर्बन को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., चंद्रपूर , ता . 
चंद्रपूर , जि . चंद्रपूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम १९६१ अंतर्गत दि . ११ डिसेंबर २०१५ रोजी नोंदली असुन 
तिचा नोंदणी क्रमांक सीएचडी-( सीएचडी)- आरएसआर-सीआर- १२३ - सन 
२०१५ - २०१६ असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १२ ( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ खालील नियम १०( १ ) अन्वये 
वर्गीकरण “ साधनसंपत्ती संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ कर्ज देणा- या 
साधन संपत्ती संस्था ” असे आहे . 


( ४ ) मा . सहकार आयुक्त ह्यांचे दिनांक १७ मार्च ९८ चे परिपत्रक क्र . 

अर्थ- सह-कर्जवसुली- १९९८ नुसार मार्गदर्शक सुचनानुसार वसुलीची 
कार्यवाही करणे बंधणकारक राहील . 


( अवाच्य ) , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , चंद्रपूर . 


चंद्रपूर : 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१५ . 


( ५ ) रु . १० ,००० पेक्षा जास्त रक्कम थकीत असणा- या थकबाकीदारांकडून । 

प्राधान्याने वसुली करावी . 


( ६ ) जास्तीत जास्त थकबाकी रक्कम व जास्तीत जास्त कालावधीनुसार 

उतरत्या क्रमांने खातेदारनिहाय यादी करून उतरत्या क्रमांने जप्त्या 
व विक्री करण्याबाबत निश्चित कालबद्ध कार्यक्रम तयार करावा. आणि 
थकबाकी वसुली करण्यात यावी . 


( ७ ) दर महिन्याचे ५ तारखेपर्यंत वसुली अधिका- यांनी केलेल्या कामाचा 

अहवाल सादर करावा . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ४४५ . 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
क्रमांक सनिव-नियमन - नोंदणी- साधन - संपत्ती संस्था - साई अर्बन पत 
१२४१- १५. 

मी , जे . एम . तलमले , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका 
वर्धा मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करण्यात येत आहे की , साई अर्बन मागासवर्गीय सहकारी पत संस्था 
मर्या., वर्धा, ता . जि . वर्धा हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचे अधिनियम 
क्रमांक २४ कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे . तिचा नोंदणी 
क्रमांक WDA- WDA- RSR(CR)- ४२२- २०१५- १६ दिनांक १३ ऑक्टोबर 
२०१५. 


( ८ ) ज्या ठिकाणी ५० पैसे किंवा त्यापेक्षा कमी पैसेवारी अधिकृत्यरित्या 

जाहिर झाली असेल त्या ठिकाणी कर्ज वसुलीसाठी सक्तीची कार्यवाही 

करण्यात येवू नये . 
(९ ) टंचाईग्रस्त अगर बिगर टंचाईग्रस्त भागात सिव्हील प्रोसिजर कोड 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २८- मे ४ , २०१६/ वैशाख ८-१४ , शके १९३८ 


१३ 


उपर्निर्दीष्ट अधिनियमा मार्फत कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ कर्ज देणा - या 
साधन संपत्ती संस्था ” आहे . 
दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१५ . 


तीचा नोंदणी क्र . बीएचडी- एलकेएन - जीएनएल ( एस )- १२०९- २०१५- १६ 
असा आहे. संस्थेची नोंदणी दिनांक २१ जानेवारी २०१६ रोजी करण्यात 
आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०( १ ) 
अन्वये सदरील संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण 
“ सामाजिक संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


विलास देशपांडे , 

सहाय्यक निबंधक, 
सहकारी संस्था , ता . लाखनी . 


भंडारा : 
दिनांक २१ जानेवारी २०१६ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४४६ . 


क्रमांक सनिव-नियमन - नोंदणी- गृह निर्माण-म्हाडा शॉ कॉ - १३७० - १५. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४४९ . 

क्रमांक . सनिगों- वि -२-नियमन- संस्था नोंदणी - २७३७- २०१५ . 


मी , जे . एम . तलमले, सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका 
वर्धा मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करण्यात येत आहे की , म्हाडा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखभाल सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., वर्धा, ता . जि . वर्धा हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली 
आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक WDA- WDA- HSG- ३७९ - २०१५ -१६ 
दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१५ . 

उपनिर्दीष्ट अधिनियमा मार्फत कलम १२ ( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृह निर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” आहे . 

जे . एम . तलमले , 
वर्धा : 

सहाय्यक उपनिबंधक , 
दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१५ . 

सहकारी संस्था , ता . वर्धा. 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 
याद्वारे सुचित करतो की , महात्मा गांधी अर्बन क्रेडिट को - ऑप सोसायटी 
मर्या., गोंदिया , तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया या संस्थेची महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जीएए - जीएए - आरएसआर-( सीआर ) 
१२२७-२०१५, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१५ असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १२ ( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम अंतर्गत नियम १९६१ चे नियम १० 
( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था ” करण्यात आले 
असून उपवर्गीकरण “कर्ज देणा- या साधन संपत्ती संस्था ” संस्था करण्यात 
आलेले आहे. 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१५ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४४७ . 
क्रमांक . सनिला-नियमन -नोंदणी अधिसूचना- ७-२०१६ . 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . लाखनी, जि . भंडारा याद्वारे 
अधिसूचीत करतो की , गणराजबाबा बहुउद्देशीय सुशिक्षीत बेरोजगार सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., मेंगापूर , ता . लाखनी , जि . भंडारा . ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र . २४) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असुन 
तीचा नोंदणी क्र . बीएचडी-एलकेएन - जीएनएल ( एस)- १२०८ - २०१५-१६ 
असा आहे . संस्थेची नोंदणी दिनांक १ जानेवारी २०१६ रोजी करण्यात 
आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०( १ ) 
अन्वये सदरील संस्थेचेवर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण 
“ सामाजिक संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४५० . 

क्रमांक . सनिगों-वि - २-नियमन - संस्था नोंदणी - २७४९ - २०१५ . 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 
याद्वारे सुचित करतो की , स्वामी विवेकानंद कर्मचारी सहकारी पत संस्था 
मर्या., गोंदिया , जिल्हा गोंदिया , या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 
तिचा नोंदणी क्रमांक जी .ए. ए.- जी .ए. ए.- आर .एस. आर-( सी . आर )- १२२८ 
२०१५ , दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१५ असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १२ ( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम अंतर्गत नियम १९६१ चे नियम १० 
( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था ” करण्यात आले 
असून उपवर्गीकरण “कर्ज देणा - या साधन संपत्ती संस्था ” करण्यात आलेले 
आहे. 


दिनांक १ जानेवारी २०१६ . 


दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१५ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४४८ . 


क्रमाक . सनिला-नियमन-नोंदणी अधिसूचना-१४९- २०१६ . 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . लाखनी, जि भंडारा याद्वारे 
अधिसूचीत करतो की , सिध्देश बहुउद्देशीय सुशिक्षीत बेरोजगार सेवा 
सहकारी संस्था मर्या. डोंगरगाव/ न्याहारवाणी, ता . लाखनी, जि . भंडारा ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र . २४) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असुन 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४५१ . 
क्रमांक . सनिगों-वि - २-नियमन- संस्था नोंदणी -२८६९ -२०१५ . 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
याद्वारे सुचित करतो की , संस्कार नागरी सहकारी पत संस्था मर्या., 
गोंदिया , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया , या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 


ना .- एक - ४ ( १३२२ ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २८-मे ४ , २०१६/ वैशाख ८- १४ , शके १९३८ 


संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून तिचा नोंदणी क्रमांक जीएए - जीएए- आरएसआर-(सीआर)- १२२९ - 
२०१५ , दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ असा आहे. 


सदरहू आदेश आज दि . १९ डिसेंबर २०१५ रोजी मी माझे सही व 
शिक्यानिशी देत आहे . 

एस . एम . फुटाने , 
ब्रम्हपूरी : 

सहाय्यक निबंधक , 
दिनांक १९ डिसेंबर २०१५ . सहकारी संस्था , तालुका ब्रम्हपूरी . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १२ (१ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम अंतर्गत नियम १९६१ चे नियम १० 
( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था ” करण्यात आले 
असून उपवर्गीकरण “ कर्ज देणा- या साधन संपत्ती संस्था ” करण्यात आलेले 


आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४५४ . 

अंतिम आदेश 


गोंदिया : 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१५. 


डि . ए . घोडेचोर , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका गोंदिया . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ४५२ . 


अंतिम आदेश 


क्रमांक . सनिना -नियमन - कलम . १०२- अंतिम आदेश -१४८० - २०१५ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( १)( ग ) 
अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , 
मुंबई यांचे आदेश क्र सी . एस . एल - १४९३- ११६२ - सी आर४७ - १५ सी , 
दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
एम . बी . उईके , सहाय्यक निबंधक , ता . नागभीड , जि . चंद्रपूर श्री गुरुदेव 
आदिवासी जंगल कामगार सहकारी संस्था मर्या., नवेगांव पांडव , र .नं . 
८३६३ ही संस्था कलम १०२ अन्वये अवसायनात काढीत असुन कलम 
१०३ प्रमाणे श्री . एन . के . चव्हाण , लेखापरिक्षक - २, नागभीड , जि . चंद्रपूर 
यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

सदर आदेश आज दि . ३१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी माझे सहनिशी व 
कार्यालयीन मोहर लावून देण्यात येत आहे. 


क्रमांक . सनिना -विनियम -कलम . १०२- अंत . आदेश - १६७९ - २०१५. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( १ ) क 
( चार ) तथा महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोउद्योग विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्र . सिएसएल -१४९३- ११६२- सीआर- ४७ -१५सी , 
दि . ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्रदान झालेल्या अधिकारान्वे मी , 
एस. एम . फुटाने , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . ब्रम्हपुरी, 
जिल्हा चंद्रपूर याद्वारे अवसायनाचा अंतीम आदेश देतो की , बहूउद्देशीय 
को . प. पाणी वापर सहकारी संस्था मर्या., मुडझा , रजि . नं . १००५ या 
संस्थेचे कामकाज गुंडाळण्यासाठी उक्त संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम 
करण्यात येत आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे 
कलम १०३ ( १ ) संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी लेखा परीक्षक , सह . 
संस्था , ब्रम्हपूरी कार्यालयातील श्री . आर . आर . गायकवाड , उपलेखा 
परीक्षक , ता . ब्रम्हपूरी यांची उक्त संस्थेचे अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे . 

सदरहू आदेश आज दि . १९ डिसेंबर २०१५ रोजी मी माझे सही व 
शिक्यानिशी देत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ४५५ . 


अंतिम आदेश 


क्रमांक . सनिना -नियमन - अंतिम आदेश - १४९० - २०१५. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( १)( ग ) 
अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांचे आदेश क्र सी . एस .एल-१४९३- ११६२- सी आर४७ - १५ सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , एम . बी . 
उईके , सहाय्यक निबंधक , ता . नागभीड , जि . चंद्रपूर श्री गुरुदेव आदिवासी 
जंगल कामगार सहकारी संस्था मर्या., पेंढरी, र. नं . ३३५ ही संस्था कलम 
१०२ अन्वये अवसायनात काढीत असुन कलम १०३ प्रमाणे श्री . एन . के. चव्हाण , 
लेखापरिक्षक -२ , नागभीड , जि . चंद्रपूर यांची अवसायक म्हणून नेमणूक 
करीत आहे . 

सदर आदेश आज दि . ३१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी माझे सहनिशी व 
कार्यालयीन मोहर लावून देण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ४५३ . 

अंतिम आदेश 


क्रमाक. सनिना-विनियम -कलम.१०२ - अंत . आदेश - १६७९ - अ- २०१५ . 


नागभीड : 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१५ . 


एम . बी . उईके , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , नागभीड . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६० चे कलम १०२ ( १ ) क ( चार ) तथा 
महाराष्ट्र शासन, सहकार पणन व वस्त्रोउद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
यांचे आदेश क्र .सिएसएल- १४९३- ११६२ - सीआर-४७-१५सी, दि . ७ ऑगस्ट १९९३ 
अन्वये मला प्रदान झालेल्या अधिकारान्वे मी , एस.एम . फुटाने, सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , ता . ब्रम्हपुरी , जिल्हा चंद्रपूर याद्वारे अवसायनाचा 
अंतीम आदेश देतो की , गुरूदेव ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्या. चौगान , रजि . नं . १०११ या संस्थेचे कामकाज गुंडाळण्यासाठी उक्त 
संस्थेचा अंतरीम आदेश कायम करण्यात येत आहे. तसेच महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०३ ( १ ) संस्थेचे व्यवहार 
गुंडाळण्यासाठी लेखा परीक्षक , सह . संस्था , ब्रम्हपूरी कार्यालयातील 
श्री . बी , डी . राउत , उपलेखा परीक्षक , ता . ब्रम्हपूरी यांची उक्त संस्थेचे 
अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४५६ . 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , यांजकडून 
क्रमांक . जिदुविअ -नाग- सहकार -मत्स्य संस्था नोंदणी -१०३३- २०१५. 


मी , डी . के . बेदरकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), नागपूर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २८- मे ४ , २०१६/ वैशाख ८-१४ , शके १९३८ 


१५ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४५९ . 

अंतीम आदेश 
क्रमांक . जिदुविअ - चंद्र - सनि ( दुग्ध )-नियमन - कलम - १०२- अं आ -१०७८ 
२०१५. 


जाहीर करतो की परमात्मा एक मत्स्यपालन सहकारी संस्था मर्या. कळमना , 
ता . उमरेड , जि .नागपूर या सहकारी संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० मधील ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ )कलम ९(१) नुसार दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ ला नोंदणी केली 
असुन , नोंदणी क्र . एनजीपी- युआरडी- आरएसआर- एनसी-३५०एफ -२०१५ 
- १६ दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ आहे . 

सदर संस्थेचे वर्गीकरण " कृषी संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ पणन 
संस्था ” महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १२ ( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १० ( १ ) अनुसार केलेले 


आहे . 


दिनांक : २२ डिसेंबर २०१५ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( १ )( क ), 
( २) व १०३ अन्वये तसेच महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई- ३२ यांचे आदेश क्रमांक सीएसएल- १४९३ - ११६२- सीआर 
४७-१५ सी , दिनांक ७ ऑगस्ट , १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , आर . एन . पोथारे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) , चंद्रपूर या आदेशाद्वारे आदर्श शेळी -मेंढी पालन सहकारी 
संस्था मर्यादित , पिपर्डा, र . नं . ९१० , ता . कोरपना, जि . चंद्रपूर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२( १)( क ) व ( २ ) 
चे तरतूदी अंतर्गत अवसायनात काढणेबाबत अंतीम आदेश देत आहे . 

तसेच , वरील संस्थेचे अवसायक म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये श्रीमती श. ला . जिवणे, 
उपलेखा परिक्षक , सहकारी संस्था ( पदुम ), चंद्रपूर , जि . चंद्रपूर यांची 
नेमणूक करण्यात येत आहे . 

करीता, सदर आदेश आज दिनांक २१ डिसेंबर २०१५ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४५७ . 


क्रमांक . जिदुविअ- नाग- सहकार - मत्स्य संस्था -नोंदणी - १०३५ - २०१५ . 


मी , डी .के . बेदरकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
नागपूर जाहीर करतो की जय जवान जय किसान मच्छिमार सहकारी 
संस्था मर्या. गोधनी, ता . उमरेड , जि .नागपूर या सहकारी संस्थेची महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ )कलम ९( १ ) नुसार दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ ला 
नोंदणी केली असुन , नोंदणी क्र . एनजीपी -युआरडी- आरएसआर - एनसी 
३५१- एफ - २०१५ - १६ दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४६० . 

अंतीम आदेश 


सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ पणन 
संस्था ” महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १२ ( १) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १० ( १ ) अनुसार केलेले 


क्रमांक . जिदुविअ- चंद्र - सनि ( दुग्ध )-नियमन- कलम -१०२- अं आ - १०७९ 
२०१५ . 


आहे . 


दिनांक : २२ डिसेंबर २०१५ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४५८ . 


क्रमांक . जिदुविअ - नाग- सहकार - मत्स्य संस्था- नोंदणी- ११ - २०१५ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( १)( क ), 
अन्वये तसेच महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , 
मुंबई- ३२ यांचे आदेश क्रमांक सीएसएल- १४९३- ११६२-सीआर- ४७-१५ सी , 
दिनांक ७ ऑगस्ट , १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
आर . एन . पोथारे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , चंद्रपूर 
या आदेशाद्वारे मत्स्यपालन मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था , मर्यादीत , 
घाटकुल, र . नं . ५०३ , ता . पोभूर्णा, जि . चंद्रपूर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२( १ )( क ) चे तरतूदी 
अंतर्गत अवसायनात काढणेबाबत अंतीम आदेश देत आहे . 

तसेच, वरील संस्थेचे अवसायक म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ अन्वये श्री . एन . आर. प्रतापे , उपलेखा 
परिक्षक , सहकारी संस्था ( पदुम ) , चंद्रपूर , जि . चंद्रपूर यांची नेमणूक 
करण्यात येत आहे . 


मी , डी . के . बेदरकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
नागपूर जाहीर करतो की ग्रामहित मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्या., 
मकरधोकडा , ता . उमरेड , जि .नागपूर या सहकारी संस्थेची महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ )कलम ९( १ ) नुसार दिनांक ०५ जानेवारी २०१६ ला 
नोंदणी केली असुन , नोंदणी क्र . एनजीपी-युआरडी- आरएसआर- एनसी 
३५२- एफ - २०१५ - १६ दिनांक ०५ जानेवारी २०१६ आहे . 

सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ पणन 
संस्था ” महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १२ ( १) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) अनुसार केलेले 
आहे . 


करीता , सदर आदेश आज दिनांक २१ डिसेंबर २०१५ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४६१ . 


अंतीम आदेश 


नागपूर : 
दिनांक ०५ जानेवारी २०१६ . 


डी . के . बेदरकर , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था( दुग्ध ), नागपूर . 


क्रमांक . जिदुविअ- चंद्र- सनि ( दुग्ध)-निय -कलम - १०२- अं. आ .- १०८० 
२०१५ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२ ( १ )( क ), 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २८-मे ४ , २०१६/ वैशाख ८-१४ , शके १९३८ 


या आदेशाद्वारे निरूपा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रूई ,र. नं . 
२०० ता . ब्रम्हपूरी, जि . चंद्रपूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १०२( १ ) ( २) चे तरतूदी अंतर्गत अवसायनात 
काढणेबाबत अंतीम आदेश देत आहे . 


( २) व १०३ अन्वये तसेच महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई - ३२ यांचे आदेश क्रमांक सीएसएल-१४९३ - ११६२- सीआर 
४७- १५ सी , दिनांक ७ ऑगस्ट , १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , आर. एन . पोथारे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ), चंद्रपूर या आदेशाद्वारे लोकसेवा मागासवर्गीय कुक्कुटपालन सहकारी 
संस्था मर्यादीत , चंद्रपूर र . नं . ३०१ , ता . जि . चंद्रपूर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२( १)( क ) व ( २) चे 
तरतूदी अंतर्गत अवसायनात काढणेबाबत अंतीम आदेश देत आहे . 

तसेच , वरील संस्थेचे अवसायक म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये श्रीमती श. ला . जिवणे, 
उपलेखा परिक्षक , सहकारी संस्था (पदुम ) , चंद्रपूर , जि . चंद्रपूर यांची 
नेमणूक करण्यात येत आहे . 
___ करीता, सदर आदेश आज दिनांक २१ डिसेंबर २०१५ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


तसेच, वरील संस्थेचे अवसायक म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये श्री . एन . आर. प्रतापे , 
उपलेखा परिक्षक , सहकारी संस्था ( पदुम), चंद्रपूर , जि . चंद्रपूर यांची 
नेमणूक करण्यात येत आहे . 

करीता , सदर आदेश आज दिनांक २३ डिसेंबर २०१५ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ४६४ . 

अंतीम आदेश 


क्रमांक . जिदुविअ- चंद्र- सनि ( दुग्ध )-नियमन- कलम -१०२ - अं आ - १०८७ 
२०१५. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४६२ . 

अंतीम आदेश 


क्रमांक . जिदुविअ- चंद्र- सनि ( दुग्ध )-नियमन - कलम - १०२- अं आ - १०८१ 
२०१५ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२ ( १ )( क ) , 
( २) व १०३ अन्वये तसेच महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , 
मंत्रालय, मुंबई- ३२ यांचे आदेश क्रमांक सीएसएल - १४९३- ११६२ -सीआर 
४७ - १५ सी , दिनांक ७ ऑगस्ट , १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , आर. एन . पोथारे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) , चंद्रपूर या आदेशाद्वारे भिवसेन मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था 
मर्यादीत , चेकघनोटी , र. नं . ५०१ , ता . पोभूर्णा, जि . चंद्रपूर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२( १)( क ) चे 
तरतूदी अंतर्गत अवसायनात काढणेबाबत अंतीम आदेश देत आहे . 

तसेच , वरील संस्थेचे अवसायक म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये श्री . एन . आर . प्रतापे , 
उपलेखा परिक्षक , सहकारी संस्था ( पदुम ), चंद्रपूर , जि . चंद्रपूर यांची 
नेमणूक करण्यात येत आहे . 

करीता , सदर आदेश आज दिनांक २१ डिसेंबर २०१५ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१५ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२ ( १ ) ( २ ) व 
१०३ अन्वये तसेच महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , 
मुंबई- ३२ यांचे आदेश क्रमांक सीएसएल- १४९३- ११६२-सीआर- ४७- १५ सी , 
दिनांक ७ ऑगस्ट , १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
आर. एन . पोथारे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), चंद्रपूर या 
आदेशाद्वारे गोपाल दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चेकपिरंजी , 
र . नं . १९२ , ता . सावली, ता . ब्रम्हपूरी, जि . चंद्रपूर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२( १ )( क ) व ( २) चे 
तरतूदी अंतर्गत अवसायनात काढणेबाबत अंतीम आदेश देत आहे . 

तसेच , वरील संस्थेचे अवसायक म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये श्री . आर . ए. अनंतवार , 
लेखापरिक्षक , श्रेणी -१, सहकारी संस्था (पदुम ), चंद्रपूर, जि . चंद्रपूर यांची 
नेमणूक करण्यात येत आहे . 

करीता, सदर आदेश आज दिनांक २३ डिसेंबर २०१५ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४६५ . 

अंतीम आदेश 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ४६३ . 

अंतीम आदेश 


क्रमांक .जिदुविअ- चंद्र - सनि ( दुग्ध )-नियमन -कलम -१०२- अं आ - १०८६ 
२०१५. 


क्रमांक . जिदुविअ - चंद्र - सनि ( दुग्ध )-नियमन -कलम - १०२- अं आ -१०८८ 
२०१५. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२ (१ ) ( २) व 
१०३ अन्वये तसेच महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , 
मुंबई -३२ यांचे आदेश क्रमांक सीएसएल- १४९३ -११६२- सीआर- ४७-१५ सी , 
दिनांक ७ ऑगस्ट , १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
आर . एन. पोथारे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), चंद्रपूर या 
आदेशाद्वारे आर्शिवाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चितेगाव , 
र . नं . ४१५, ता . मुल, ता . ब्रम्हपूरी , जि . चंद्रपूर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२( १ ), ( २ ) चे तरतूदी 
अंतर्गत अवसायनात काढणेबाबत अंतीम आदेश देत आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२ ( १ ) ( २ ) व 
१०३ अन्वये तसेच महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय, 
मुंबई- ३२ यांचे आदेश क्रमांक सीएसएल - १४९३- ११६२- सीआर- ४७- १५ सी , 
दिनांक ७ ऑगस्ट , १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , आर . एन . पोथारे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), चंद्रपूर 


तसेच, वरील संस्थेचे अवसायक म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २८- मे ४ , २०१६/ वैशाख ८-१४ , शके १९३८ 


१७ 


अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये श्री . आर. ए . अनंतवार , 
लेखापरिक्षक , श्रेणी -१, सहकारी संस्था (पदुम ), चंद्रपूर, जि . चंद्रपूर यांची 
नेमणूक करण्यात येत आहे . 


आर . एन . पोथारे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), चंद्रपूर 
या आदेशाद्वारे गुरूदेव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कवडसी 
डाक , र . नं . ८०७, ता . चिमुर , जि . चंद्रपूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२( १), ( २ ) चे तरतूदी अंतर्गत 
अवसायनात काढणेबाबत अंतीम आदेश देत आहे . 


करीता, सदर आदेश आज दिनांक २३ डिसेंबर २०१५ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४६६ . 


तसेच , वरील संस्थेचे अवसायक म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये श्री . आर. ए. अनंतवार , 
लेखापरिक्षक , श्रेणी- १, सहकारी संस्था ( पदुम ), चंद्रपूर, जि . चंद्रपूर यांची 
नेमणूक करण्यात येत आहे . 


अंतीम आदेश 


क्रमांक . जिदुविअ- चंद्र - सनि ( दुग्ध)-नियमन -कलम- १०२- अं आ -१०८९ 
२०१५. 


करीता , सदर आदेश आज दिनांक २३ डिसेंबर २०१५ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४६८ . 


अंतीम आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२ ( १ ) ( २) व 
१०३ अन्वये तसेच महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय, 
मुंबई- ३२ यांचे आदेश क्रमांक सीएसएल -१४९३ -११६२-सीआर- ४७-१५ सी , 
दिनांक ७ ऑगस्ट , १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , आर . एन . पोथारे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
चंद्रपूर या आदेशाद्वारे शेतकरी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. , 
अड्याळ, र. नं . १७४, ता . ब्रम्हपूरी , जि . चंद्रपूर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२( १ ) व ( २ ) चे तरतूदी 
अंतर्गत अवसायनात काढणेबाबत अंतीम आदेश देत आहे . 


क्रमांक . जिदुविअ - चंद्र- सनि ( दुग्ध )-नियमन - कलम - १०२ - अं आ - १०९१ 
२०१५ . 


तसेच , वरील संस्थेचे अवसायक म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (१ ) अन्वये श्री . एन . आर . प्रतापे, 
उपलेखा परिक्षक , सहकारी संस्था ( पदुम ), चंद्रपूर , जि . चंद्रपूर यांची 
नेमणूक करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२ ( १ ) ( २) व 
१०३ अन्वये तसेच महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय , 
मुंबई- ३२ यांचे आदेश क्रमांक सीएसएल -१४९३ -११६२- सीआर -४७-१५ सी , 
दिनांक ७ ऑगस्ट , १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
आर . एन . पोथारे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), चंद्रपूर या 
आदेशाद्वारे गोकुळ दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिकली, 
र. नं . ११०५ , ता . नागभिड , जि . चंद्रपूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२( १) व ( २ ) चे तरतूदी अंतर्गत 
अवसायनात काढणेबाबत अंतीम आदेश देत आहे . 


करीता , सदर आदेश आज दिनांक २३ डिसेंबर २०१५ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४६७ . 


तसेच , वरील संस्थेचे अवसायक म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये श्री . एन . आर . प्रतापे , 
उपलेखा परिक्षक , सहकारी संस्था ( पदुम ), चंद्रपूर , जि . चंद्रपूर यांची 
नेमणूक करण्यात येत आहे . 


अंतीम आदेश 


क्रमांक .जिदुविअ - चंद्र - सनि ( दुग्ध )-नियमन - कलम - १०२- अं आ - १०९० 
२०१५. 


करीता, सदर आदेश आज दिनांक २३ डिसेंबर २०१५ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२ ( १ ) ( २) व 
१०३ अन्वये तसेच महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , 
मुंबई- ३२ यांचे आदेश क्रमांक सीएसएल-१४९३ - ११६२ - सीआर- ४७- १५ सी , 
दिनांक ७ ऑगस्ट , १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 


चंद्रपूर : 
दिनांक २३ डिसेंबर , २०१५ . 


आर . एन . पोथारे , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), चंद्रपूर . 


ना .- एक - ५ ( १३२२) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT PRESS . CIVIL LINES. NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


